अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक व 
सहसंचालक पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार 
करण्याकरिता निवडसमिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.9७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ :- नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: इएसटी-१०१७/प्र.क्र.३०/का.१४२७, 
दिनांक ०६/०४/२०२१. 


शासन निर्णय 


नियोजन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक:-एसटीडब्ल्यू-११७३/ओ-१२९/एमडीएम-३, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, १९७७ अन्वये, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” व 
“सहसंचालक, गट-अ” पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची (तयार करणे व सुधारित करणे) नियम १९७७ 
निर्गमित करण्यात आले आहे. या नियमातील नियम-३ नुसार, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: 
ईएसटी-१०१७/प्र.क्र.३०/का.१४२७, दिनांक ०६/०४/२०१७ अन्वये “निवड समिती” गठीत करण्यात आली 
होती. “निवड समिती” तील अनु.क्र.३ वरील श्री.वि.फ. वसावे, उप सचिव यांची बदलीने पदस्थापना 
आदिवासी विभागात करण्यात आल्यामुळे निवड समितीची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-१०१७/प्र.क्र.३०/का.१४२७, दिनांक ०६/०४/२०१७ 
अधिक्रमित करून पुढीलप्रमाणे निवडसमिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) | अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव (नियोजन) अध्यक्ष 
२) | संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई सदस्य 
3) | श्री.संजय कृष्णा भोसळे, उप सचिव (मागासवर्गीय प्रतिनिधी) सदस्य 
४) | सह/ उप सचिव (का-१४२७ नियोजन विभाग. सदस्य सचिव 


2: महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१३१२२०१८१२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VILAS DNYANOBA का acannon 


LAD Aa पा 
( ज्ञा. लाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सह सचिव (का.१४२७)/(का.१४२१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.संजय कृष्णा भोसळे, उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव (का.१४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती. 


Cc Av A OO 


